अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे 
स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या 
महत्वाच्या असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व अनुसुचित 
जातीच्या सांस्कृतिक व नितीमुल्यावर आधारीत विकास 
साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजुर 
करणे या योजनेअंतर्गत मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व 
आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव मंजू 
ता.जि. अकोला येथे प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, 
वाचनालय इत्यादी बांधकामास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२२१/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर,२०२१. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०१४/ प्र.क्र.६१/ 
बांधकामे, दि.५/११/२०२०. 


२) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सकआ/ 
मावक/मैशिककृक्रिबबो/ऐति.स्थळ/२०१८-१९/का-१२/१२३२४, दि.२४/७/२०१९ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन पत्र, क्र. बैठक-२०१९/प्र.क्र.२१४/ 
बांधकामे, दि.१९/९/२०१९ च्या पत्रासोबतचे दि. ९/९/२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त . 


AN 
~~ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ अन्वये, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक 
बांधणे तसेच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व 
अनुसुचित जातीच्या सांस्कृतिक व नितीमुल्यावर आधारीत विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना अनुदान या अंतर्गत मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय 
संस्था, बोरगाव मंजू ता.जि. अकोला येथे प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, वाचनालय इत्यादी 
बांधकामास मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.९.९.२०१९ रोजी झालेल्या 
बैठकीत तत्वत: मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने, आयुक्‍त, समाजकल्याण 
आयुक्तालय, पुणे यांनी दि.२४.७.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये पाठविलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक व 
ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व अनुसुचित जातीच्या सांस्कृतिक व 
नितीमुल्यावर आधारीत विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान या योजने अंतर्गत 
मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव मंजू 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२२१/बांधकामे 


ता. जि. अकोला येथे प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, वाचनालय इत्यादी बांधकाम करणेबाबत 
रू.६६,९०,०००/-(अक्षरी रूपये सहासष्ट लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्तावास मा.मंत्री 
(सा.न्या. व वि.स.) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या दि.९.९.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर 
प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य 
मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव मंजू ता.जि. अकोला येथे प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, 
वाचनालय इत्यादी बांधकामास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. एकूण अंदाजपत्रकीय खर्चामध्ये शासनाचा हिस्सा ९० टक्के हिस्सा शासनाचा राहील व 
संस्थेचा हिस्सा १० टक्के इतका हिस्सा संस्थेचा राहील. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

३. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

४. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
ता.क्र.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. प्रस्तावित बांधकामाची जागा सदर संस्थेच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

७. प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी अंदाजपत्रकावर अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, अकोला व विभागाच्या वतीने प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, 
अमरावती यांनी साक्षांकन करावे. 

८. नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून सदर कामाच्या निविदा 
सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

९. सदरील कामाकरीताचा निधी योजनेच्या उपलब्ध निधीतून भागविण्यात येईल. 

१०.सदर वास्तुचे हस्तांतरण इतर संस्थेला करता येणार नाही किंवा जागेची व वास्तुची खरेदी 
विक्री करता येणार नाही. 

११.सदर वास्तुचा उपयोग व्यापारी म्हणून करता येणार नाही किंवा लग्न समारंभ इत्यादी 
बाबीसाठी करता येणार नाही. 

१२.शासनाच्या काही कार्यक्रमासाठी वा उपक्रमासाठी उपरोक्त वास्तुचा विनाशुल्क उपयोग 
करता येईल. 

१३.या योजनसंदर्भात शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील. 

२. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करुन मैत्रेय शिक्षण 
कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव मंजू ता.जि. अकोला या संस्थेचा 
प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, वाचनालय इत्यादी या कामावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सदर 
शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची राहील. वर नमूद सर्व अटी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२२१/बांधकामे 


मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव मंजू ता.जि. 
अकोला या संस्थेला मान्य असल्याबाबत करारपत्र करुन घ्यावे. शासनाच्या वतीने करारपत्रावर सही 
करण्यासाठी प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, अमरावती यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, अकोला यांनी प्रशिक्षण केंद्र, सांस्कृतिक भवन, वाचनालय इत्यादी 
बांधकामाकरीताचा वाढीव बांधकाम करणे या बांधकामाचा सद्यस्थितीचा त्रैमासिक अहवाल आणि 
वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांना वेळीच सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर बांधकामावरील खर्च हा मागणी क्र.एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०१- अनुसूचित जातीचे कल्याण, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०५), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने 
(04)(02), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (वि.घ.यो.) (२२२५ ३६३६), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (योजनातर्गत-दत्तमत्त) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षात मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर योजनेअंतर्गत आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक, आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच योजनेअंतर्गत मंजूर निधीचे वितरण हे 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील नमूद अटीच्या अधीन काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त, समजाकल्याण, पुणे यांची राहील. 
५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- 
पाच, अनु.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०९२७१७०६०४५२२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signe 


Pradnya Vijaysinh sss 


073f2bd8dec000, 


Deshmukh Soman rasan rman 
(प्र.वि.देशामुख ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. 
२) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 
४ अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
६) महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२२१/बांधकामे 


७) प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, अमरावती. 
८) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, अकोला 
९) जिल्हाकोषागार अधिकारी, पूणे/अमरावती/अकोला 
१०) सचिव, मैत्रेय शिक्षण कला,कृषी, क्रिडा व आरोग्य मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, बोरगाव 
मंजू ता.जि. अकोला 
११) निवडनस्ती (बांधकामे) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


